मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत, 
ग्रामपंचायतीच्या इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: ग्रापंई-२०२३/प्र.क्र.०८/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३० जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांक: ग्रापंई-२०१७/प्र.क्र.२४६/बांधकाम-४, दिनांक 
२३ जानेवारी, २०१८. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांक: ग्रापंई-२०१८/प्र.क्र.५३/बांधकाम-४, दिनांक २ 
नोव्हेंबर, २०१८. 
३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांक: ग्रापंई-२०१८/प्र.क्र.२१/बांधकाम-४, दि.८ 
मार्च, २०१९. 
४) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा. पं), जिल्हा परिषद, बीड : जा.क्र./साप्रवि- 
७/पनियोजन/बाळासो/कावि-८४६/२०२२, दि.१८ ऑक्टोबर, २०२२ 
शासन शुद्धीपत्रक :- 


मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंर्गत, वाचा मधील 
अनुक्रमांक ३ येथील दिनांक ८ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ५३८ ग्रामपंचयतींच्या बांधकामास 
मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्त दिनांक ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
बीड जिल्ह्यातील अनुक्रमांक ४२९ मधील रकाना क्रमांक ४ मध्ये नमुद ग्रामपंचायतीचे नाव चुकीचे 
टंकलेखीत झालेले आहे. सबब, बीड जिल्ह्यातील अनुक्रमांक ४२९ मधील नावात दुरूस्ती करण्यात 
येत असून ती पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई-२०२३/प्र.क्र.०८/बांधकाम-४ 


दि.८.०३.२०१९ च्या शासन जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाव 
निर्णयातील अनुक्रमांक 
१ ? 3 ह 
Po बीड वडवणी परडी मोरगाव 
या ऐवजी 
दि.८.०३.२०१९ च्या शासन जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाव 
निर्णयातील अनुक्रमांक 
१ ? E ह 
Po बीड वडवणी परडी माटेगाव 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२३०१३०१४५७१४१८२० असा आहे. 


हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 


प्रत, 


Date: 2023.01.31 15:05:04 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (मु. मं. ग्रा. स. यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 
६. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 


७. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 


८. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं), जिल्हा परिषद, बीड. 
९. कार्यकारी अधिकारी (बां.), जिल्हा परिषद, बीड. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
११.महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


१२.निवड नस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


